नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या 
दिव्यांग कल्याण विभागास जागा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२३/प्र.क्र.३९/२०२३/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ : शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२३/प्र.क्र.३९/२०२३/२२, दिनांक २३.०५.२०२३ 


शासन निर्णय : - 

संदर्भाधीन शासन निर्णय रद्द करण्यात येऊन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्ये विभागाची मंत्रालय 
मुख्य इमारत, तळमजला आणि मंत्रालय विस्तार इमारत पहिला, चवथा व पाचवा मजला येथील 
२३४२ चौ.फूट जागा व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची मंत्रालय विस्तार इमारतीमधील 
पहिल्या मजल्यावरील ७०० चौ.फूट जागा त्या विभागांकडेच ठेवण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३११५४१०१४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क 

BHAGURE DNcuiNo-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0990ae5e49835c85a735703503a82e3cd3cd 


D EV | DA 5 de019c8ce2fdb9c7765ef1b7c39f, 
postalCode=400032, st=Maharashti 
serial 


ra, 
INumber=2D19FEFD30011466572B4E69158C30 


SANDUJ| Seeger 
(दे. सां. भगुरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सह/उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१२. सह/उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१३. सह/उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२३/प्र.क्र.३९/२०२३/२२ 


१४. 
१५. 


१६. 
१७. 
१८. 


१९, 


उप सचिव (कार्या.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यकारी अभियंता, SOS शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान 
रोड, फोर्ट, मुंबई-०१. 

उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगलो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


